महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, 
मुंबई येथील प्रशासकीय अधिकारी या रिक्‍त 
पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्र. बाहआ-२०१८/ प्र.क्र.९५/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३१ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा- 9) शासन निर्णय क्र. बाहआ-२००८/ प्र.क्र. ४०/ का-९,दि. २८ जानेवारी, २००९ 


QR आदेशा 


डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, 
यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई कार्यालयातील प्रशासकीय 
अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. 


(आओ डॉ.मंजूषा कुलकर्णी, ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार 
सुपूर्द करून त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी समाप्त होईल. 


जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/ सक्षम 
प्राधिकारी राखून ठेवील. 


(आ) 


~~ 


(इ) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर, त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा राहील. मात्र, याप्रमाणे परत पाठवण्यापुर्वी स्वीयेतर 
नियोकक्‍्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिका-याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे 


आणि 


(ई) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Beat आहे, अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिका-याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची 
मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा इ.) नियम, १९८१ मधील 
नियम ४० (परिशिष्ट- दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी 
सल्लामसलत करून डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबद्दल अटी /शर्ती ठरवण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः बाहआ-२०१८/ प्र.क्र.९५/का-९ 


३. डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व या 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. त्यानुसार प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क 
संरक्षण आयोग, मुंबई या रिक्‍त पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०३११७३५३८८३३० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pratibha Sanjay x 


st=Maharashtra, 
* = 
Chaudhari Sone याया वळवी rer ama 
cn=Pratibha Sanjay Chaudhari 
Date: 2018.10.31 17:43:46 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
> 


॥ And Child Development 
nt, postalCode=400032, 


प्रति, 


डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. मंत्री महिला व बाळ विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

8) अ.मु.स., (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

७) सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई 

८) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९) उपसचिव का-९, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवड नस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


